पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मु. अ. नां/२०२१-२२/आरखेक/१८६, दिनांक २४/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक -०८ मार्च, २०२२. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१- 
२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, परभणी यांनी 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, परभणी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
परभणी यांचा ठराव विचारात घेऊन परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
ea fast पिंपळगांव ते कुंडी | ०/०० ते ७/०० । ७.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 924 
रस्ता. 
२. | fest पिपळगांव ते मानवत | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १२६ 
रोड प्रजिमा २७ ते तिडी 
पिंपळगांव ते प्रजिमा .२५ 
पर्यंत रस्ता. 
एकूण १२.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत १२.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९३४.८४० -- १२.००) म्हणजेच २९४६.८४० कि. 
मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३१११५३२५२३९१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN = 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, परभणी. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


